सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
परीक्षा सन-२०१८ आयोजित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१८/ प्र.क्र.४/का-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १२ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा - १) समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक दिनांक १० सप्टेंबर, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट "क" येथील परीक्षेचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे 
वाचावे. 


परीक्षेचे वेळापत्रक 


वेळ प्रश्नपत्रिका व भाग क्रमांक विषय 


॥1_ "._ २ ३ 


मंगळवार, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१८ 


प्रश्नपत्रिका क्र.१ (भाग-१) । * महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली. 


(पुस्तकांसह) * कार्यनियमावली अन्वये काढण्यात आलेले अनुदेश. 
सकाळी १०.३० * महाराष्ट्र विधानसभा नियम. 
ते * महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम. 
दुपारी १.३० प्रश्नपत्रिका क्र.१ (भाग-२) ।*म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९. 
(पुस्तकांसह) * म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९. 
मुंबई नागरी सेवा वर्गीकरण व सेवाभरती नियम. 

प्रश्नपत्रिका क्र.२ (भाग-१) शासनाच्या निरनिराळ्या विभागातील व 

(पुस्तकांशिवाय) मंत्रालयातील व जिल्हा पातळीवरील रचना. 


जनता, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याशी संबंध. 
शासनाची महत्वाची धोरणे आणि कल्याणकारी उपाययोजना. 


प्रश्नपत्रिका क्र.२ (भाग-२) कार्यालयीन कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका. 
दुपारी २.३० (पुस्तकांशिवाय) वार्षिक प्रशासन अहवाल. 
ते अत्यंत गुप्त बाबी आणि गोपनीय माहिती व कागदपत्रे याबाबत 
५.३० घ्यावयाची खबरदारी आणि त्यांची सुरक्षितता याबाबत नियम. 


(विभागीय सुरक्षाविषयक सुचनांची नियमपुस्तिका). 
पुराभिलेख जतन करणे. 

मा.संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना 
महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये सौजन्यपूर्ण वागणूक 
देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सेप्रप्र २०१८/ प्र.क्र.४/का-१७ 


वेळ प्रश्नपत्रिका व भाग क्रमांक विषय 
बुधवार, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१८ 
ae प्रश्नपत्रिका क्र -३ (भाग-१) | * महाराष्ट्र / मुंबई नागरी सेवा नियम. 
ते (पुस्तकांसह) —_— 
दुपारी १.३० प्रश्नपत्रिका क्र ३(भाग-२) * अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका. 
(पुस्तकांसह) * आकस्मिक खर्च नियमपुस्तिका. 
दुपारी २.३० प्रश्नपत्रिका क्र.४ टिप्पणी लेखन व मसुदा लेखन. 
ते (पुस्तकांशिवाय) 
५.३० 


(*) असे चिन्हांकन केलेल्या विषयांची अधिकृत शासकीय मूळ पुस्तके अथवा संबंधित विभागाच्या आस्थापना 


अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या संबधित अधिकृत शासकीय पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती परीक्षेच्या वेळी 
वापरण्यास परवानगी राहील. 


2. 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०९१२११५४४९२००७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


DI 
डि ou=Gel 
Arati Shankar ssc! ‘ 
2.5.4.20=ef2d654ac80fbb94f45fef635ddbb5b5 
€9301a3a70a4f4298a5 2a5fd8bef5f42, 
serialNumber=49bc5a99b724c2018fcd117798 
aebf1146777ecb321b7b45309e97b033f098b8, 


Desai 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


Digitally signed by Arati Shankar Desai 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Administration Department, 


cn=Arati Shankar Desai 
Date: 2018.09.12 11:59:06 +05'30' 


(आरती देसाई) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 


३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


